उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील विविध योजनेतील ४५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ७ मार्च, २०१९. 


वाचा - 9) शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, दि.५.१०.२०१८ 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना- 


उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील विविध योजनेंतर्गत असलेल्या ४५ 
अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये, दि. ०१.०१.२०१९ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आली होती. सदर ४५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
दि.०१.०३.२०१९ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्रातील एकूण ४५ अस्थायी पदांना दिनांक 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 
२. या ४५ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या त्या 
त्या पदासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या अर्थसंकल्पिय लेखाशीर्षाखाली वर्गीकृत करुन उपलब्ध असलेल्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३०७१५३२२१९५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries Energy 
a mM e 0 and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96fa7 
A Odf7ff81c68231fcd3, 
serialNumber=8c6a286229ecc7982a08553f49d547ef64be25c7f2 
(0 Nn | a h O S a e 6fc96324ece7cccbfeb8c5, cn=Namdeo Kondiba Bhosale 
Date: 2019.03.07 15:40:55 +05'30° 
(डॉ.ना.कों.भोसले) 
'ना.कों.भोसले) 
अ विवरणपत्र उप सचिव 
सोबत : अ व ब विवरणपत्र शासनाचे उप सचिव. 


) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई (१० प्रती) 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)/महाराष्ट्र-१/२ मुंबई /नागपूर 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 
६) महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सवी 


७) कार्यासन अधिकारी- उद्योग-२ व उद्योग-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) वित्त विभाग - व्यय-१६ / वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. ९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, दि. ७ मार्च, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
व्यि २ ३ शि ५ नि 
| कर्जवसूली व कर्जाचे हिशोब जिल्हा कार्यालय 
सुस्थितीत ठेवण्याच्या कामासाठी 
निंगोण करणयात आत ली पेर शाखाप्रमुख | नाईक टिप्पणी | लिपिक | शिपाई एकूण | मागणी क्र. के-७, । शासन निर्णय,क्र.आस्थामु- 
vee २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग 

— मुख्य लेखाशिर्ष 

१. रत्नागिरी शिंगी, i | शिडी शि a i ३, 
’ : २८५१ ग्रामोद्योग व 
२. धुळे | =] > शि शि 1. लघु उद्योग दिनांक २८.०२.२०१९ 
३. जळगांव aan am [= ion a [| ००१ संचालन व 
प्रशासन 
४. अहमदनगर i | |. | | [ee शिंगी 
व र ग °F | ००(०१ग्रामोद्योग व 
५. पुणे al [> | i] वि a 6 | ल्घु उद्योगाचा 
विकास (२८५१ 

६. सांगली शि ing a i a ०२ ०३३३) 
७. सोलापूर शिवी i =] [| [i शिंगी ०५ 
८. कोल्हापूर ae Le) शं pei =| | 
९. बीड विशी १ Le] 0 | q शि हिंग ०२ 
१० नांदेड षक १ ra es q an a 02 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


११.उस्मानाबाद 1 | शि शनि शि | वं 
१२. ठाणे aa | शि १ शं शि oT q 
93. रायगड al i | aa aan शि शी 
१४. सातारा aa शिंगी ॥ १ वि १ | ०२ 
१५. बुलढाणा शिंगी aa |] १ शं शि | q 
१६. यवतमाळ दिशी १ ॥ ७५ 1” | १ शं ie ०२ 
एकूण | ०३ १३ ०५ णि १ २९ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, दि. ७ मार्च, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. योजनांची/कार्यालयांची नां पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
क्र मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
१ | २ ३ 1 ४ षु ६ 
| . | उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे शासन 
आस्थापनेवरील पदे निर्णय,क्र.आस्थामु- 
१योजना क्रमांक १ लिपीक | 0d q योजना क्र.२-मागणी क्र. के-७ २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/ 
(०१- कर्जाच्या वसुलीची देखरेख मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग व लघु उद्योग 3, 
२)योजना क्रमांक उद्योग दि.२८.०२.२०१९ 
(०२)-कर्जाचे हिशोब सुस्थितीत एकूण पदे (००१ संचालन व प्रशासन 
ठेवणे sed a q (00) (०१ ग्रामोद्योग व लघु उद्योगाचा विकास 
(२८५१०३३३) 
२. | उद्योग संचालनालयाची स्थापना १ उद्योग उप संचालक शि १ मागणी क्र. के-७ शासन 
(अ) (१ राजपत्रित पदे (प्रशासन) मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग निर्णय,क्र.आस्थामु- 
८०-सर्वसाधारण २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/ 
(००१संचालन व प्रशासन उद्योग 3, 
(००(०१)उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) । दि.२८.०२.२०१९ 
(2) आयात निर्यात व आवश्‍यक १) लिपिक शि १ मागणी क्र.के३-मुख्य लेखाशीर्ष-२०५७-पुरवठा 
प्रमाणपत्रे यासंबंधी कामासाठी व विनियोग 
कर्मचारी वृंद (१०१)खरेदी 
(00)(09)- भंडार खरेदी संघटना 
एकूण पदे ०२ (२०५७००११) 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


अ. योजनांची/कार्यालयांची नां पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
क्र मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
, निर्णय 
दिं २ ३ FB षु ६ 

3. | (ओ औद्योगिक संख्यिकी गोळा १ लिपीक | १ मागणी क्र. के-७ 

करणे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
८०-सर्वासाधारण 
(८००) इतर खर्च 
(००(०२) औद्योगिक आकडेवारी गोळा 
एकूण पदे (१ १ करण्याची योजना (२८५२०१३१) 
। . । नागरी जमीन मर्यादा व नियमन) । उद्योग सह संचालक a q मागणी क्र. के-७, मुख्य लेखाशिर्ष २८५२- 
कायदा,१९७६ शी निगडीत (मुख्यालय) उद्योग ८०-सर्वासाधारण 
असलेल्या कामासाठी पदे (००१ संचालन व प्रशासन 
(००(०१)उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) 
एकूण पदे ।_ पे”. 

५. | उद्योग संचालनालयाचे मागणी क्र. के-७ शासन 
आस्थापनेवरील वजने व मापे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग निर्णय,क्र.आस्थामु- 
योजनेखाली मंजूर झालेली ८०-सर्वसाधारण २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/ 
उद्योग उप संचालकांची व वाहन (००१)संचालन व प्रशासन उद्योग 3, 
चालकांची अतिरिक्त पदे (००(०१)उद्योग संचालनालय (२८५२००२२) । दि.२८.०२.२०१९ 
१ उद्योगसह संचालक १ उद्योग उप संचालक | od q 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


अ. | योजनांची/कार्यालयांची नां पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
क्र मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
निर्णय 
श्व २ ३ FB षु ६ 
नागपूर 2) अधिक्षक शि १ 
विभाग, नागपूर यांचे 
कार्यालय 
२) उद्योग सह संचालक, १ उद्योग उप संचालक | १ मागणी क्र.के-७, 
औरंगाबाद विभाग मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
८०-सर्वसाधारण 
३) उद्योग सह संचालक, १ उद्योग उप संचालक 10१ १ (००१) संचालन व प्रशासन 
नाशिक विभाग, नाशिक (००) (०२) प्रादेशिक व जिल्हा कार्यालय 
६. | उद्योग संचालनालयाच्या लातूर । शिपाई | 09 | मागणी क्र. के-७ 
येथील कार्यालयासाठी शिपायाचे मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग व लघु 
पद एकूण पदे पिं १ उद्योग (००१) संचालन व प्रशासन 
(00)(09 ग्रामोद्योग व लघु उद्योगाचा विकास 
(26490333) 
उद्योग संचालनालयाच्या १) वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक Loewe | q मागणी क्र. के-७ शासन 
आस्थापनेवर सन १९८४ मध्ये १ उद्योग निरिक्षक निरे) a मुख्य लेखाशिर्ष २८५२ -उद्योग निर्णय,क्र.आस्थामु- 
निर्माण करण्यात आलेली पदे २) शिपाई हं ८०-सर्वासाधारण २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/ 
मुंबई प्राधिकरण विभाग, मुंबई (००१) संचालन व प्रशासन उद्योग ३, 
कार्यायासाठी निर्माण करण्यात (००(०१)उद्योग संचालनालय दि.२८.०२.२०१९ 
आलेली पदे एकूण पदे °F | (२८५२००२२) 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१९/प्र.क्र.२५/उद्योग-३, 


अ. योजनांची/कार्यालयांची नां पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.२८/०२/२०१९ पर्यंत 
क्र मुदतवाढ मंजूरीचा शासन 
, निर्णय 
aa २ ३ PB षु ६ 
८. | नाशिक व अमरावती येथील १ उद्योग अधिकारी शिडाशा १ मागणी क्र. के-७ 
विभागीय कार्यालयातील पदे एकूण पदे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग 
अ) विभागीय कार्यालय, नाशिक naa po ८०-सर्वासाधारण 
ब) विभागीय कार्यालय, अमरावती । १) सहाय्यक लेखा परीक्षा a q (009) संचालन व प्रशासन 
अधिकारी (गट-ब) (00)(02) प्रादेशिक व जिल्हा कार्यालय 
अराजपत्रित (२८५२००३१) 
२) अधिक्षक | od q 
एकूण ०२ 
(विवरण पत्र ब- अ.क्र.१ ते ८१६) 


एकूण पदे विवरण पत्र अ-- T= ४५ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


